नॉन-एफसीआरए एनजीओ संबंधित विविध 
कायद्यांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक 
पॅनेल तयार करण्यासंबंधी समिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण ०८२२/प्र.क्र.८१/विज्ा-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : 


पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/२९/७०/डिजीपी 
आयजीपी परिषद-२०२१/११/२०२१-१०८, दि.१८/०४/२०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


मा.पंतप्रधान यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१९ ते २१ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी DGsp/IGsP यांची 


Conference आयोजित करण्यात आली होती. सदर Conference मध्ये करण्यात आलेल्या 


शिफारशींपैकी शिफारस क्र.९० States to constitute a panel to review various laws 


related to Non-FCRA NGOs ही शिफारस करण्यात आली होती. 


२. त्यास अनुसरुन, खालीलप्रमाणे नमूद समिती स्थापन करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. 

अ.क्र संबंधित अधिकारी समितीचे पद 
हिं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई समिती सदस्य 
3 | प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई समिती सदस्य 
४ | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई समिती सदस्य 
५ | अपर पोलीस महासंचालक (का.व सु), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई समिती सदस्य 
६ | धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई समिती सदस्य 
७ | सह सचिव (विशा-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८२२/प्र.क्र.८१/विजा-९ 


तसेच सदर समितीच्या कार्यरचनेमध्ये खालील बाबी अंतर्भूत असतील :- 


१) Non FCRA NGO चे नियम आणि नियमन (Rules & Regulation) तयार करणे, 


2) Non FCRA NGO चे नोंदणी व निधीबाबतचे नियम तयार करणे, 


3) Non FCRA NGO ने या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा करणे 


=a सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छ७७%७.॥1१01१09901119.200.11 या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 


२०२३११०७१५३९२५१६२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 


येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDHARTH VIDYADHAR DHANDORE 
S | D D H A RTH DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=18c12c8352414c8a8937fd0998c9ca8d81b7ea489acfd97 
Vi DYA D H A R 1bb6de950e8d1d54f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=5D16166DFO09E111CBA9C7D5E4E321B340111DF7B 

21C5BOFFFOBE638E80EA9A 1B, cn=SIDDHARTH VIDYADHAR 
DHANDORE oon 

Date: 2023.11.07 15:39:11 +05'30' 

(सि. वि. धांडोरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मा.उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) प्रधान सचिव (faery), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


अपर पोलीस महासंचालक (का.व सु), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई 

सह सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवडनस्ती (विज्ा-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


